केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी सामाजिक fears घटकाकरीता 
(5057) सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील 
प्रलंबित केंद्र हिछ्यापोटी लेखाशिर्ष २२१०७६१८ 
अंतर्गत रु.३८३.०७८ लक्ष व प्रलंबित राज्य 
हिवठड्यापोटी लेखाशिर्ष २२१०७६२७ अंतर्गत 
रु.२२९.४३८ लक्ष असा एकूण रु.६१२.५१६ लक्ष 
इतका निधी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीतून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४७९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२०. 
२) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/कें.रा. 
हि./१२८८३-८९३/२०२०-२१, दिनांक २६.०५.२०२०. 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१४/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक १३.१०.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 
प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या BEIM केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल 
२००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने आरोग्य 
विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे नाव दिले. 
या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. राष्ट्रीय नागरी 
आरोग्य अभियानाकरीता सामाजिक घटकासाठी (SCSP) सन २०१९-२० मधील प्रलंबित निधी सन 
२०२०-२१ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून केंद्र व राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम--०९१९/प्र.क्र.४७९/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान कार्यक्रमाकरीता सामाजिक विशेष घटकाकरीता (5057) 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७६१८ अंतर्गत रु.१९१५.३९ लक्ष तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
२२१०७६२७ अंतर्गत रु.११४७.१९ लक्ष इतका निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 
२२१०७६१८ अंतर्गत रु.३८३.०७८ लक्ष तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७६२७ अंतर्गत 
रु.२२९.४३८ लक्ष असा एकूण रु.६१२.५१६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी 
वितरणाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र तपशील अर्थसंकल्पिय | मागणी रक्‍कम 
तरतुद 


एन-३, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(०१ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०७ राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१०७६१८) 
एन-३, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(०१ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना, (०१) (०८) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
(राज्य हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१०७६२७) 


१९१५.३९ ३८३.०७८ 


११४७.१९ २२९.४३२८ 


२. सदरचा खर्च वर तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशीर्षाखालील चाळू आर्थिक वर्ष 
सन २०२०-२१ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात 
यावा. सदरील तरतूद खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय , मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर 
करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम--०९१९/प्र.क्र.४७९/आरोग्य-७ 


आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सहसंचालक 
(अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शा्तींची पूर्तता केली असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले 
असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक 
१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातीळ मुद्दा क्र. १ ते १० Helles अटींची पूर्तता झाली 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य 
सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत 
करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी 
प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली 
एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य 
आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे 
वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे 
/अटी व शा्तींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवऱ्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या 
बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 
करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/ प्र.क्र.८५/ २०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 
यावी. 


७. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १९२/अर्थोपाय, दिनांक 
०२.०७.२०२०, अनौ.सं.क्र. २८६/२०२०/व्यय-१३, दिनांक १७.०८.२०२० व सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग अनौ.सं.क्र. १०८/७15/ दिनांक २९.०७.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम--०९१९/प्र.क्र.४७९/आरोग्य-७ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२०११०३११५०१३२८१७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a mM S h e r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c982678 
S a mM S h e [| 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18f6d 
e 46feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 


Date: 2020.11.03 13:16:12 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुकत (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-७) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


